महाराष्ट्र राज्यात प्राणी कल्याण कायद्याचे 
संनियंत्रण करण्यासाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीवर अध्यक्षांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.१३९/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ जून, २०२१ 


वाचा :- (१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएलटी-१००५ / १०१३८ /प्र.क्र.२२५ 
(भाग-२) /दुम-३, दिनांक - ५ डिसेंबर, २००५ 
(२) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. ४ /२००५ मध्ये दाखल केलेल्या 
सिव्हील अँप्लिकेशन क्र. ४५६१ / २०१९ मध्ये दिनांक १७.०७.२०१९ रोजी दिलेले 
आदेश. 


प्रस्तावना:- 

अखिल भारतीय कृषी सेवा संघ व इतर यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर विरुध्द मा. उच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्र. ४ /२००५ मध्ये दिनांक ०६.१०.२००५ रोजी 
दिलेले निर्देश विचारात घेऊन, राज्यात महाराष्ट्र प्राणी कल्याण कायदा, १९७६, केंद्र शासनाचा 
प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०, व इतर अनुषंगिक 
कायद्यातील तरतूदींचे अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सनियंत्रण करण्यासाठी वाचा क्र. १ येथील 
दिनांक ५ डिसेंबर, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. न्या. श्री. चंद्रशेखर एस. धर्माधिकारी 
(सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राणी कल्याण कायद्याचे 
संनियंत्रण करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. 
२. मा.न्या. श्री. चंद्रशेखर एस. धर्माधिकारी (सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती, मुबई उच्च न्यायालय) 
यांचे निधन झाल्यामुळे उक्त समितीचे अध्यक्ष पद रिक्‍त झाले आहे. सदर रिक्‍त पदावर अध्यक्षांची 
नियुक्‍ती करण्याची शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित 
याचिका क्र.४/२००५ मधील दिवाणी अर्ज (स्टॅम्पोनं.४५६१/२०१९ वर दिनांक १७.७.२०१९ रोजी 
शासनास उक्त समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्‍ती करण्याबाबत areata केलेले आहे. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

३. राज्यात महाराष्ट्र प्राणी कल्याण अधिनियम, १९७६, केंद्र शासनाचा प्राण्यांना क्रुरतेने 
वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०, व इतर अनुषंगिक अधिनियमांतील 
तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सनियंत्रण करण्यासाठी वाचा क्र. १ येथील दिनांक ५ 
डिसेंबर, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी 
मा. न्या. श्री. अभय ठिपसे (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मुंबई उच्च न्यायालय व अलाहाबाद उच्च 
न्यायालय) यांची याद्वारे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

४. उक्त दिनांक ५ डिसेंबर, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील उर्वरीत सर्व 

बाबी GATT RAT लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.१३९/पदुम-३ 


द्‌. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०७१७१९१४६१०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
men 


Sameer Anant 
Sawant पाटणच्या तवा at Sova 
(समीर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. न्या.श्री. अभय ठिपसे, (सेवानिवृत्त) (स्वतंत्र पत्राने) 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. मा. मुख्यसचिव यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


९ 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. अपर मुख्य सचिव (सा.प्र.वि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. प्रधान सचिव (नगर विकास), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. सर्व महापालिका आयुक्‍त 


आयुक्‍त पशुसवंर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 


१०. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१२. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई विभाग, मुंबई 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.सर्व नगरपरिषद मुख्याधिकारी 

१६.शासकीय अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (US शाख) , मुंबई 
१७.निवड नस्ती (पदुम-३) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१. 
२. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

३. 

४. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


सर्व विधान सभा सदस्य व सर्व विधान परिषद सदस्य 


मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


